महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतींच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
रु.६२५,०२,७५,२०७/- रोखीने प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६१६/प्र.क्र.३३५/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा :- 


Ee) 


शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि १, दिनांक ५ डिसेंबर, २००५. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४०५/सीआर-५१५/परि १, दिनांक २६ जुले, २००७. 

शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०११३/सीआर-१०३/परि १, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१४. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.शासउ-१०.१४/प्र.क्र.२५/सा.उ. दि.१४ नोव्हेंबर, २०१४ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२० एप्रिल, २०१६ 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/ 
सवलत/ १९५७, दिनांक २१ जुले, २०१६. 


A 


AN 


o~ 
wes 


xn 


S ०८ 
र..>  '--* <->- "५-->. > <--  £-* १--< 


(३ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार 
विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येतात. दि. १ एप्रिळ, २०१४ पासून प्रवास सवळत 
मुल्याची प्रतिपूर्ती सवलती देणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी करावी तसेच एखादया प्रवास सवलत 
योजनेमध्ये फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवळत योजना सुरु 
करण्याचा धोरणात्मक निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभागाने घ्यावा, असा धोरणात्मक निर्णय संदर्भाधिन 
क्र.४ येथील दि.१०/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आळा. तथापि, सदर धोरणानुसार संबंधित 
प्रशासकीय विभागाव्दारा प्रवास सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती न झाल्याने, अशा योजनांबाबतचे दायित्व गृह 
(परिवहन) विभागास देण्याबाबत व सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती दि.१.०४.२०१६ पासून गृह (परिवहन) विभागाद्वारे 
करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात 
आला. त्याप्रमाणे प्रवास सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती करणे आवश्‍यक असल्याची बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला असून 
सदरची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६१६/प्र.क्र.३३५/परी-१, दि. २१ सप्टेंबर , २०१६ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध प्रवास सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
द्यावयाच्या रक्‍कमेपैकी रु.६२५,०२,७५,२०७/- (अक्षरी रुपये Geral पंचवीस कोटी दोन लाख पंचाहत्तर 
हजार दोनशे सात फक्त) रक्‍कम सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून रोखीने 
प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरखर्च सन २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 
आणि खालील लेखाशिर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र. बी-३, 

२०४१, वाहनांवरील कर 

(००) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त 

(०१)(०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना-योजनेतर (२०४१ ००१८), 

३३ - अर्थसहाय्य 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. तसेच यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. 

१) भांडवली अर्थसंकल्प मंजूर करताना महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासंदर्भात वित्त विभागाद्वारा 
सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबतची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) नवीन उपाययोजनेची अंमलबजावणी करताना महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेण्यात 
यावी. 

३) महामंडळाचे वार्षिक लेखे/ अहवाल प्रलंबित राहणार नाही, याबाबत आव्यक ती दक्षता 
महामंडळाद्वारे घेण्यात यावी. 

४) उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि.१४/११/२०१४ च्या परिपत्रकात दिलेल्या सूचनाप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. हाशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६६/व्यय-८, दि. १९.०८.२०१६ अन्वये 
प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६१६/प्र.क्र.३३५/परी-१, दि. २१ सप्टेंबर , २०१६ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२१११४७४७५७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


नी शिन Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N itl al J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ghiratkar ५०५५३०५. 
(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महाळेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
३.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (qd), मुंबई yoo ०५१ 
७.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


